पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 
आंबिया बहार २०२३-२४ मध्ये कोकणातील आंबा व 
सर्व राज्यातील काजू व संत्रा या फळपिकांसाठी 
शेतक-यांना ऑनलाईन विमा अर्ज दि.४.१२.२०२३ व 
दि.५.१२.२०२३ या दोन दिवसांत भरण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो -२०२१/प्र.क्र.८१/१०-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०४ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांक फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०-अ, दिनांक १८ जून २०२१ 
२.कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र फ-क्र.१३०१२/१०/२०१६-क्रेडिट-॥, 
दि.०२.१२.२०२३ 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना शासन 
निर्णय दिनांक १८ जून २०२१ अन्वये मृग व आंबिया बहार सन २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत आंबिया बहार २०२३-२४ मध्ये कोकणातील आंबा व सर्व राज्यातील 
काजू व संत्रा या फळपिकासाठी सहभागाची अंतीम मुदत दि.३०.११.२०२३ अशी निश्चित करण्यात आलेली 
आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन 
योजनेत सहभागासाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध करुन देण्याच्या BEAM केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (२) येथील 
पत्रात नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा 
योजना आंबिया बहार २०२३-२४ मध्ये कोकणातील आंबा व सर्व राज्यातील काजू व संत्रा या फळपिकांसाठी 
शेतक-यांना ऑनलाईन विमा अर्ज दि.४.१२.२०२३ व दि.५.१२.२०२३ या दोन दिवसांत भरण्यास मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. तथापि, सदरच्या कालावधीत जास्तीत जास्त शहोतकरी सहभागी होण्यासाठी संबंधित विमा 
कंपनीने आवऱ्यक ती प्रसिध्दी व प्रचार मोहिम राबवावी. 
२. सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०४१८१८४२९५०१ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


N F FETA F KN AT H ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d536 
82c53a425e54d187a7c1, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


SHINDE णय याच 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो -२०२१/प्र.क्र.८१/१०-ओ 


मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

मा.अप्पर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 

मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 

सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग) कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ( वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने ) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रधानमंत्री पिक विमा योजना), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि, 
शेतकरी कल्याण व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्स्चेंज बिल्डींग, २० 
वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 


१६. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ५ वा मजला, 


चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), मुंबई - ४०००६३. 


१७. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, पहिला मजला, एचडीएफसी 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 
38. 
34. 
३६. 


३७. 
३८. 
२९. 


हाऊस, १६५-१६६ Shad रिक्लेमेशान, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी FHT ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

संचालक, मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, 

सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 
सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 
व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः फवियो -२०२१/प्र.क्र.८१/१०-ओ 


४०. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 
४१. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

४२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (१२ अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 

४३. निवडनस्ती -१० 3. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


